माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित Hoon निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.२५५/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक :- २६ सप्टेंबर,२०२३ 


वाचा :- 9) म. व बा.वि. वि., शा. नि. क्र.भाग्यश्री-२०१७/प्र.क्र.१०७/का.३, दि.०१.०८.२०१७. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
3) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. 
एबाविसेयो/माकभा/का-५/२०२२-२३/नवी मुंबई/ ४३४५, दि.१८.०८.२०२३ 
४म.वबा. वि. शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.२५५/का.६, दि. 28.02.2023. 


शासन निर्णय :- 


मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे,मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री 


देणे, मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे यासाठी वाचा क्र.१ येथील दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना लागु करण्यात आलेली आहे 
२. माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात खालील विवरणपत्रातील 


रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद अर्थसंकल्पित 


तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ३.४० कोटी (अक्षरी रुपये तीन कोटी 


चाळीस लाख फ़क्त) एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी आयुक्त, 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक संकेतांक/ | अर्थसंकल्पित तरतूद ee या आदेशान्वये वितरित 
उद्दिष्ट २०२३२४ करण्यात येत असलेला 
निधी 
EE eae R 3 1 ae 
2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०३ महिला कल्याण, 
(२५), मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी 
योजना. 
(२५)(०४) माझी कन्या भाग्यश्री योजना 
(सर्वसाधारण गट) (कार्यक्रम) 
(२२३५ बी ९३३), १७००.०० ३४०.०० ३४०.०० 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण १७००.०० ३४०.०० ३४०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.२५५/का.६ 


ae 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 229/982, दि. 0§.08.2023 


तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६६ /व्यय-६, दि. १५.०९.२०२३ अन्वये दिलेल्या 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१००६४४७४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


Av AD 


6 


८४ 2८ 


9 
८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
8) 


१०) 
११) 
१२) 


१३) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
S U | N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 15bc62ef920 
D F O RA O 6ece42981aab126657128d7cadca447533, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=778B75C2C14BADBE6832D776 


01CF425AA7979B907650965C83919DBA7DC4 
58C7, cn=SUNIL DEORAO SARDAR 


Date: 2023.09.26 17:49:12 --05'30' 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद), 

सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प, 

वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई, 

नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई, 

कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


